मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वेमार्ग 
मंत्रिमंडळ उप समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- आरएलवाय-२०१४/प्र.क्र.३१/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
तारीख : २७ फेब्रुवारी, २०१७. 


वाचा :- 

१) सदस्य (वाहतूक), रेल्वे बोड आणि सल्लागार जेआयसी कॉन्सोरटियम यांचे दिनांक 

१५.०१.२०१४ रोजीचे पत्र, 

२) अध्यक्ष, रेल्वे बोर्ड तथा पदसिध्द प्रधान सचिव, भारत सरकार, रेल्वे मंत्रालय, रेल 
भवन, नवी दिल्ली यांचे अ.शा.पत्र क्र.२०१४/पीएल/६५/१७, दिनांक १३.०१.२०१५, 
कार्यकारी संचालक/वाहतूक/पीपीपी, रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे क्र.२०११/इंफ्रा./१२/२८/२..॥॥, दिनांक २९.१२.२०१५ व २९.०१.२०१६ ची 
पत्रे, 
सल्लागार/पायाभूत, रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड, नवी दिल्ली यांचे 
क्र.२०११/इंफ्रा./१२/२८/२..॥॥, दिनांक १०.११.२०१६ चे पत्र, 
मंत्रिमंडळ सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ यांचे दिनांक ०९.०१.२०१७ रोजीचे पत्र. 


AN 
~~ 


२८ 


o~ 
ae 
mm 


प्रस्तावना :- 


रेल्वे मंत्रालयातर्फे सन २०१०-११ मध्ये मुंबई-अहमदाबाद मार्गाचा जलदगती रेल्वे मार्ग 
म्हणून विकास करण्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक सुसाध्यता पूर्व अभ्यास करण्यात आला होता. जुले, 
२०१२ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने जलदगती रेल्वेमार्ग महामंडळाची (High Speed Rail Corporation- 
HSRC) स्थापन केली होती. या मार्गाच्या संयुक्‍त सुसाध्यता अभ्यासाकरीता रेल्वे मंत्रालय व जपान 
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था ICA) यांचेमध्ये सामंजस्य करार स्वाक्षांकित करण्यात आला होता. 
संयुक्‍त सुसाध्यता अहवाल जुले, २०१५ मध्ये रेल्वे मंत्रालयास सादर करण्यात आला. 


२. प्रकल्पाकरीता जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था (ICA) या संस्थेचे अर्थसहाय्य घ्यावयाचे 
असल्याने, तत्संबंधीची छाननी करण्यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक ०६.१०.२०१५ रोजीच्या 
आदेझाव्दारे उपाध्यक्ष, निती आयोग यांचे अध्यक्षतेखाली शक्‍ती प्रदत्त समितीची (Empowered 
Committee for Innovative Collaborations) स्थापन केली. शक्‍ती प्रदत्त समितीने दिनांक 
०९.१२.२०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार, मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वेमार्ग 
प्रकल्पासाठी एक विशेष उपयोजिता वाहनाचे (SPV) गठन करणेबाबत व त्यामध्ये रेल्वे मंत्रालय, 
भारत सरकार यांनी ५० टक्के, महाराष्ट्र शासन २५ Cah आणि गुजरात शासन २५ टक्के 
भागभांडवल घेण्यास तत्त्वत: मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०३.०१.२०१७ 
रोजीच्या बैठकीमध्ये ठेवण्यात आला होता. 

३. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने चर्चा केळी आणि प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी 
मंत्रिमंडळ उप समितीचे गठण करण्यास मान्यता दिली. तसेच मंत्रिमंडळ उप समितीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१४/प्र.क्र.३१/परि-५ 


अहवालाअंती प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्याचे निर्देशही मंत्रिमंडळाने दिले होते. त्यानुसार 
मंत्रिमंडळ उप समिती गठीत करणेबाबतचा विषय शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वेमार्ग प्रकल्प उभारणीसाठीच्या प्रस्तावाचा सखोळ अभ्यास 

करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ उप समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 

१) मा.मुख्यमंत्री - अध्यक्ष 

२) श्री.चंद्रकांत पाटील, मंत्री (महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक 
उपक्रम वगळून) 

३) श्री.विनोद तावडे, मंत्री (शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्रशिक्षण, 
मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ) व पालकमंत्री, मुंबई 
उपनगर जिल्हा 

४) श्री.दिवाकर रावते, मंत्री (परिवहन, खारभूमी विकास) 


२. प्रस्तुत मंत्रिमंडळ उप समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल :- 

अ) JICA (Japan International Co-operation Agency) या संस्थेने केलेल्या प्रकल्पाच्या 
सुसाध्यता अहवालावर विचारविनिमय करणे, 

ब) प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासणे, 

क) प्रकल्पाच्या संदर्भात सुयोग्य शिफारशी करणे. 


३. मंत्रिमंडळ उप समितीस सखोल अभ्यास करण्यासाठी आवश्‍यक असलेला सुसाध्यता 
अहवाल, शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (Empowered Committee for Innovative Collaborations) 
बैठकीचे इतिवृत्त तसेच इतर अनुषंगीक कागदपत्र प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) यांचे स्तरावरून 
उपलब्ध करण्यात येतील. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७०२२७१६१८०४३६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
K. d D tt t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
a a m a a ray Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1 bbc1 5b7 1aa23bf3ffa4e468df7 4927034 


28e9ad65c6cd79299927331e6f, cn=Kadam Dattatray 
Hanmani it 
Date: 2017.02.27 16:22:25 +05'30' 


(4.8.44) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने). 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई- ३२. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई- ३२. 

श्री.चंद्रकांत पाटील, मंत्री (महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक 
उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१४/प्र.क्र.३१/परि-५ 


५) श्री.विनोद तावडे, मंत्री (शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्रशिक्षण, मराठी 
भाषा, सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ) व पालकमंत्री, मुंबई उपनगर 
जिल्हा यांचे खाजगी सचिव. 

६) श्री.दिवाकर रावते, मंत्री (परिवहन, खारभूमी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

७) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) 
) 


८) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई-३२. 
९ 


Executive Director/Traffic/PPP, Ministry of Railways (Railway Board), Government 
of India, New Delhi - 01 
१०)मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


११) महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. (प्रसिध्दीसाठी) 
92) निवड नस्ती, परिवहन-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


